अल्पसंख्याक विकास विभागामार्फत 
राबविण्यात येणाऱ्या योजनाना प्रसिध्दी 
देण्याकरीता जाहिरात व प्रसिध्दी माध्यम 
आराखडयास प्रशासकीय मान्यता देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
अल्पसंख्याक विकास विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांक:- अविवि २०२४/प्र.क्र.१०५/का-९ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक: २० सप्टेंबर, २०२४ 


संदर्भ:- 
१) सामान्य प्रशासन विभाग शासन निर्णय क. मावज-२०२१/प्र.क्र. १२६/का.३४. 
दि.१३.०८.२०२१. 
२) माहिती व जनसंपर्क संचालनालयाच्या माध्यम आराखडा नियोजन व अंमलबजावणी 
समितीच्या दि.९ सप्टेंबर, २०२४ रोजीच्या बैठकीचे इतिवृत्त. 
प्रस्तावना :- 


राज्यातील अल्पसंख्याक समुहाच्या शैक्षणिक, आर्थिक व सामाजिक विकासाकरीता 
अल्पसंख्याक विकास विभागामार्फत विविध कल्याणकारी योजना राबविण्यात येतात. सदर योजनाची 
माहिती राज्यातील सर्व अल्पसंख्याक समुदायातील लाभार्थ्यापर्यत पोचविणे आवश्‍यक आहे. त्या 
अनुषंगाने सदर योजनाची प्रचार व प्रसिध्दी प्रभावीपणे करणे आवश्‍यक आहे, जेणेकरुन या योजनाचा 
लाभ मोठयाप्रमाणात अल्पसंख्याक समुदायातील पात्र घटकाना घेता येऊ शकेल. त्या अनुषंगाने सदर 
योजनाची प्रचार व प्रसिध्दी करण्याकरीता are मिडिया, टि.व्ही.सी निर्मिती, डिझिटल माध्यम, 
मोबाईल व्हॅन इ. उपयोग करण्याचे प्रस्तावित आहे. सन २०२४-२५ या आर्थिक वर्षात संशोधन, प्रशिक्षण 
व योजनाना प्रसिध्दी या योजनेकरीता लेखाशिर्ष २२३५ ए १८७ या लेखाशिर्षाअंतर्गत रु.१२.०० कोटी 
एवढा निधी अर्थसंकल्पित करण्यात आलेला आहे. 


सामान्य प्रशासन विभागाच्या दि.१३ ऑगस्ट, २०२४ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये शासकिय 
जाहिराती वितरण धोरणाच्या अंमलबजावणीची कार्यपध्दती विहित करण्यात SSSA आहे. त्यानुसार 
अल्पसंख्याक विकास विभागामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या योजनाना प्रसिध्दी देण्याकरीता 
रु.५,९७,८३,८२४/- कोटी रक्कमेच्या माध्यम आराखडयास माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयाच्या 
माध्यम आराखडा व नियोजन समितीच्या दि.९ सप्टेंबर, २०२४ रोजी झालेल्या बैठकीत मान्यता देण्यात 
आलेली आहे. सदर आराखडयास प्रशासकीय मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय क्रमांकः अविवि २०२४/प्र.क्र.१०५/का-९ 


शासन निर्णय:- 


सन २०२४-२५ या आर्थिक वर्षात अल्पंख्याक विकास विभागामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या विविध 


कल्याणकारी योजना लाभार्थ्यापर्यंत प्रभावीपणे पोहचविण्याकरीता सदर योजनाना व्यापक प्रसिध्दी 


देणे आवश्‍यक आहे. त्या अनुषंगाने माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयाच्या माध्यम आराखडा 


नियोजन व अंमलबजावणी समितीच्या दि.९ सप्टेंबर, २०२४ रोजी झालेल्या बैठकीत मान्यता देण्यात 
आलेल्या माध्यम आराखडयास तसेच तो राबविण्यासाठी येणाऱ्या रु.५,९७,८३,८२४/- (अक्षरी रुपये 


पाच कोटी सत्यानऊ लक्ष त्रेएनशि हजार आठऱे चोवीस फक्त) इतक्या खर्चास या झासन निर्णयान्वये 


प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे. या प्रचार व प्रसिध्दी माध्यम आराखडयानुसार येणाऱ्या अंदाजित 


खर्चाचा तपशील खालीलप्रमाणे आहे. 


अल्पसंख्याक विकास विभाग माध्यम आराखडा 


क्रिएटिव्ह निर्मिती तपशील 
अ. माध्यम तपशील रक्‍कम (प्रती नग) | एकूण खर्च (रु) | जीएसटी एकूण 
क्र. अंदाजित 
रक्कम (सर्व 
करांसहित) 
षि टिव्हीसी निर्मिती | विविध योजना/उपक्रम & 
यांच्या प्रसिद्धिकरिता ४५ ते ७००,००० ४,२००,००० | ७५६,००० ४,९५६,००० 
६० सेंकद 
२ | लघुपट/माहितीप | सीएसआर/यशोगाथा/योज 4 
ट निर्मिती ना/उपक्रम आदीच्या ९७५,००० ४,८७५,००० | ८७७,५०० ५,७५२,५०० 
प्रसिध्दीकरिता ४ ते १५ 
मिनिटे 
एकूण (तक्ता क्रमांक- अ) 
९,०७५,००० १,६३३,५०० १०,७०८,५०० 
तक्‍्ता- ब : प्रसार 
अ. | तपशील दर वारंवारिता | एकूण खर्च (रु) | जीएसटी एकूण 
क्र. / अंदाजित 
कालावधी रक्कम (सर्व 
करांसहित) 
el मराठी टीव्हीसी चे सीबीसी १५ दिवस 
वृत्तवाहिन्या वृत्तवाहिन्यांवरून प्रसारण १,८००,००० | ३२४,००० २,१२४,००० 
२ | समाज फेसबूक, ट्वीटर, गुगल शासन निर्णय दि. १५ दिवस 
माध्यमांद्वारे ऐंडस, न्यूज वेबसाइट (बॅनर । २३.११.२०२३ मधील ४,०००,००० | ७२०,००० ४,७२०,००० 
प्रसिद्धी Ue), झीरो स्क्रिन एंड आणि | संस्थांच्या सुचीमधील 
इतर समाज माध्यमांवर, संस्थांमार्फत विहीत 
निर्मिती आणि प्रसिद्धी कार्यपद्धतीचे अवलंब 
करुन प्रसिद्धी करणे 
शक्‍य होईल. या 
माध्यमांच्या संस्थेनी 
निविदेमध्ये नमूद 
केलेल्या दराने 
प्रसिद्धी करण्याचे 
प्रस्तावित 
३ | डिजीटल ओटीटी, मोबाईल शासन निर्णय दि. १५ दिवस 
माध्यमांद्वारे अँपलीकेशन, युपीआय पेमेंट | २३.११.२०२३ मधील ४,०००,००० | ७२०,००० ४,७२०,००० 
प्रसिद्धी गेटवेज, प्रमुख दैनिके आणि | संस्थांच्या सुचीमधील 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः अविवि २०२४/प्र.क्र.१०५/का-९ 


वृत्त वाहिन्या यांच्या संस्थांमार्फत विहीत 
वेबसाईटवरुन निर्मिती आणि | कार्यपद्धतीचे अवलंब 
प्रसिद्धी करुन प्रसिद्धी करणे 
शक्‍य होईल. या 
माध्यमांच्या संस्थेनी 
निविदेमध्ये नमूद 
केलेल्या दराने 
प्रसिद्धी करण्याचे 
प्रस्तावित 


४ | मोबाईलव्हॅन मोबाईल व्हॅनद्वारे योजनांची | शासन निर्णय दि. १५ दिवस 
प्रसिद्धी २३.११.२०२३ मधील 30,000,000 | ६५,४००,००० 34,800,000 
संस्थांच्या सुचीमधील 
संस्थांमार्फत विहीत 
कार्यपद्धतीचे अवलंब 
करुन प्रसिद्धी करणे 
शक्‍य होईल. या 
माध्यमांच्या संस्थेनी 
निविदेमध्ये नमूद 
केलेल्या दराने 
प्रसिद्धी करण्याचे 
प्रस्तावित 


एकूण (तक्ता क्रमांक-बो ३९,८००,००० | ७,१६४,००० ४६,९६४,००० 


एकूण (तक्ता क्रमांक अ-- बो ४८,८७५,००० | ८,७९७,५०० ५७, ६७२,५०० 


प्रशासकीय खर्च २,१११,३२४ 


एकूण ५,९७,८३,८२४ 


२. माहितीव जनसंपर्क महासंचालनालयाने या अनुषंगाने संबधित जाहिरात एजन्सी/आस्थापनाना 
कार्यादेश देण्याबाबत आवश्‍यक कार्यवाही करावी. तसेच माहिती व जनसंपर्क संचालनालयामार्फत 
संस्था निवड करून कार्यादेश दिल्यानंतर माध्यम आराखडयानुसार निर्मिती करावयाच्या सर्व 
प्रकारच्या जाहिराती अल्पसंख्याक विकास विभागामार्फत अंतिम केल्यानंतरच सदर जाहिरात संस्थाना 
प्रसिध्द करता येऊ शकेल. त्याचबरोबर विभागाकडून देयके पारित करताना कार्यादेश आणि 
वित्तीयदेयकारासोबत जोडण्यात आलेल्या कामाच्या तपशिलानुसार व माहिती जनसंपर्क 
महासंचाळलनालयाने कार्यादेशासोबत व माध्यम आराखडा नियोजन व अंमलबजावणी समितीच्या 
बैठकीच्या इतिवृत्तामध्ये विहित केलेल्या अटिशर्तीनुसार संबधित संस्थेने काम केले आहे किवा कसे हे 
तपासूनच देयके अदा करण्यात येतील. 


३. सदर खर्च हा मागणी क्रमांक “झेड ई१-प्रधानशिर्ष २२३५,सामाजिक सुरक्षा व कल्याण,०२ 
समाज कल्याण २०० इतर कार्यक्रम, राज्य योजनेंतर्गत योजना (०१)(१२) संशोधन, प्रशिक्षण योजनांची 
प्रसिध्दी यांसाठी सहाय्यक अनुदान (कार्यक्रम) (२२३५ ए १८७) ३१ सहायक अनुदाने (वेतनेत्तरो” या 
ळेखाशिर्षाखाळी सन २०२४-२५ या आर्थिक वर्षात महाराष्ट्र राज्य अल्पसंख्याक आयोग, मुंबई यांना 
मंजूर करण्यात आलेल्या अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः अविवि २०२४/प्र.क्र.१०५/का-९ 


४. 


प्रस्तुत प्रचार व प्रसिध्दी कार्यक्रम राबविण्यासाठी खर्च करताना शासनाने वेळोवेळी निर्गमित 


केलेल्या शासन निर्णय/आदेडश/परिपत्रके यानुसार तसेच वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र.विअप्र- 
१०१३/प्र.क्र.३०/२०१३/विनिमय, दि.१७/०४/२०१५ अन्वये निर्गमित नियम पुस्तिका १९७८ मधील 


तरतुदींचे/अटी व शर्तीचे पालन करुन तसेच खरेदी प्रक्रियेबाबत विहीत तरतूदींचे व कार्यपध्दतीचे 
काटेकोरपणे पालन करण्यात यावे. 


& . 


सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२४०९२०१५१८३४५०१४ असा आहे. हा Bea 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


प्रत, 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


PRASHANT 
DADASAHEB 
ANDHARE 


(प्र.दा.अंधारे ) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


१. मा.राज्यपाल यांचे सचिव, राजभवन मुंबई. 

२. मा.मुख्यमंत्री यांचे अप्पर मुख्य सचिव, मंत्रालय मुंबई. 

३. मा.उपमुख्य मंत्री तथा मंत्री (गृह) यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

४. मा.उपमुख्य मंत्री तथा मंत्री (वित्त) यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

५. मा.मंत्री (अल्पसंख्याक विकास) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

६. मा.विरोधी पक्ष नेता, महाराष्ट्र विधानसभा यांचे खाजगी सचिव, विधान भवन मुंबई. 
७. मा.विरोधी पक्ष नेता, महाराष्ट्र विधानपरिषद यांचे खाजगी सचिव, विधान भवन मुंबई. 
८. मा.मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य मंत्रालय, मुंबई. 

९. अप्पर मुख्य सचिव, वित्त मंत्रालय, मुंबई. 

१०.अप्पर मुख्य सचिव, नियोजन मंत्रालय, मुंबई. 

११.प्रधान सचिव, अल्पसंख्याक विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१२.महासंचाळक, माहिती व जनसंपर्क, मंत्रालय, मुंबई. 

१३.उप सचिव, अल्पसंख्याक विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१४.महालेखापाल लेखा व अधिदान कार्यालय मुंबई/नागपूर. 

१५.अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

१६.वित्त विभाग, का-व्यय-१ मंत्रालय, मुंबई. 

१७.नियोजन विभाग, का-१४७१ मंत्रालय, मुंबई. 

१८.सचिव,महाराष्ट्र राज्य अल्पसंख्याक आयोग, मुंबई. 

१९.का-७ अर्थसंकल्प शाखा/अल्पंसख्याक विकास विभाग मंत्रालय, मुंबई. 
२०.निवडनस्ती का-९. 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


